महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, दुसरा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


दूरध्वनी क्र.०२२-२२०२५४६३ Email ID : ॥०॥6.०॥[(१(७॥8॥8॥/95॥॥[॥9.9०४७.॥ 


क्रमांक : प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ दिनांक : १९.०९.२०२४ 


विषय :- आक्षी साखर, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, 
पोहोचरस्ता बांधणे व अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे, या 
कामास प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

संदर्भ :-१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मसामं/मुकाअ/अभि-३/आक्षी साखर जेट्टी/२०२३-२४/३६५, दि. १६.०१.२०२४ 
२. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. मसामं/ 
मुकाअ/अभि-३/आक्षी साखर/३५०१, दि. ०२.०८.२०२४ 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांनी संदर्भाकित पत्रान्वये "आक्षी साखर, ता. अलिबाग, जि. 
रायगड येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, पोहोचरस्ता बांधणे व अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील 
गाळ, काढणे" या कामाचा प्रस्ताव सादर HST आहे. 


२. आक्षी साखर, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, पोहोचरस्ता बांधणे 
व अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे, या कामाचे महाराष्ट्र सागरी मंडळाने तयार 
केलेल्या सन २०२२-२३ च्या राज्यदरसुचीवर आधारीत रु. १५९,९१,७५,६९२/- इतक्या रकमेचे 
अंदाजपत्रक सादर केलेले आहे. 


३. आक्षी साखर, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, पोहोचरस्ता बांधणे 
व अस्तित्वातील नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे, या कामाच्या अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने तपासणी केली. त्यानुसार रु. १५९,९१,७५,६९२/- (अक्षरी रुपये Taal 
एकोणसाठ कोटी एक्याण्ण्याव लाख पंच्च्याहत्तर हजार USA AOI फक्‍त) इतक्या रकमेस 
खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


Name Of Work:- Construction of Breakwater ,Ro-Ro Jetty & Allied 
facilities,At. Revdanda, Tal. Alibag, Dist. Raigad 


RECAPITULATION SHEET 
an Description of works Amount in Rs. 
1 Geotechnical Investigation 100088 1.30 
2 Breakwater 938351981.00 
3 Dredging 101160000.00 
4 Marshelling yard( Protection bund,Reclaimation,Parking ) 75071335.68 
5 Approach road & Jetty 43242650.68 
TOTAL PART -A | 1158826848.66 
Laboratory testing Charges 1230765.27 
Royalty Charges 84603298.56 


TOTAL PART -B 85834063.83 
TOTAL (A+B) | 1244660912.49 


1% Insurance 11588268.49 
4% Cosultancy charges 3433362.55 
4% Contingeny 49786436.48 
IIT, Environmental Clearance, other Study charges 2% 23176536.97 
Add 18 % for GST 208588832.76 
Escalation 5% 57941342.43 
TOTAL ESTIMATED COST OF PRODUCT 1599175692 

Say 1599175692 


४. ही मान्यता शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५ अनुक्रमांक- 
३ यानुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


५. सदर कामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष क्र. ३०५१ १८३५ तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा उभारणे या 
उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


६. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


७. लेखाशिर्ष क्र. ३०५१ १८३५ “तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा उभारणे” या योजनेअंतर्गत "आक्षी 
साखर, ता. अलिबाग, जि. रायगड येथे ग्रोयान्स बंधारा, जेट्टी, पोहोचरस्ता बांधणे व अस्तित्वातील 
नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे", या प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे 
राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च Noe इत एकुण मंजूर तरतूद 
कामासाठी आवश्‍यक तरतूद 
२०२४-२५ ०.५० कोटी १९१.०० कोटी २३५.०० कोटी 
२०२५-२६ ६०.०० कोटी २८.६५ कोटी २५३.८० कोटी 
२०२६-२७ ८०.०० कोटी ०.०० कोटी २७४.१० कोटी 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


द 


कामांचा वित्तीय नियोजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


लेखाशिर्ष क्र. 3049 १८३५ तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा उभारणे या योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या 


एकुण 


मागील 


अ.क्र. कामाचे नाव आपेक्षित | वर्षाअखेर | SET |. - पुढील वर्षासाठी carry 
अपेक्षित खर्च | forward करावयाची तरतूद 
खर्च | झालेला खर्च 
ail 2 ३ [=e | 4 & 
अ | ब | क 
| मोरा, ता. उरण, रायगड । १९.२३ णि १९.२३ कोटी गि गि शि 
येथे जेट्टीचे मजबुतीकरण | कोटी 
करणे. 
२ बोरीवली, (मुंबई) येथे रो- | ११.९९ | ११.९९ कोटी | ०.०० | गि 
रो जेट्टीच्या लगत पार्किंग | कोटी कोटी 
सुविधा निमार्ण करणे. 
३ खाडवाडेश्री, ता. ८.९० १.६४ ७.२६ कोटी a in wi 
(पालघर) येथे प्रवासी कोटी कोटी 
सुविधांचे बांधकाम करणे. 
४ थळ, ता. अलिबाग, जि. ६.९५ शि ६.९५ कोटी किं i हि 
रायगड येथील जेट्टीची कोटी 
दुरुस्ती करणे, 
प्‌. राजपूरी, ता.मुरुड, जि. ४.९४ ४.७१ ०.२३ कोटी दि | शि 
रायगड येथील प्रवासी कोटी कोटी 
टर्मिनल इमारतीलळगत 
वाहनतळ विकसीत करण 
& मनोरी, मुंबई उपनगर ६.३१ णि २.०८ कोटी । ४.२३ शि शं 
येथे वाहनतळ विकसीत कोटी कोटी 
करणे 
9 घोडबंदर, ता.जि. ठाणे ४.९८ शि ४.९८ कोटी हि | 7 
येथे प्रवासी जेट्टीळा कोटी 
वाहनतळ व टर्मिनल 
इमारत बांधकाम करणे 
८ वेलदूर, ता. गुहागर, जि. । ४.८० ४.४२ ०.३८ कोटी दिं | हिं 
रत्नागिरी येथे प्रवासी कोटी कोटी 
जेट्टीचे मजबुतीकरण 
करणे. 
९ बागमांडला, ता. श्रीवर्धन, | २.९५ शि २.९५ कोटी हि | हिं 
रायगड येथे जेड्डीजवळ कोटी 
पार्किंगची जागा वाढवणे. 
व इतर सुविधा पुरविणे. 
कि मांडवा, ता. अलिबाग, २.९१ | २.९१ कोटी | an ie 
रायगड मांडवाजेड्रीजवळ | कोटी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


मुख्य कमानिच्या जवळ 
संरक्षण भिंत बांधणे. 

i वरेडी अंतर्गत रायगड १.९१ शि १.९१ कोटी हि हि रश 
वरेडी कोळीवाडा येथे कोटी 
जेट्टी व प्रवासी निवारा 
शेड बोधणे. 

१२ | ]ोखाडी, ता. श्रीवर्धन, १.४६ णि १.४६ कोटी षि णि णं 
जि. रायगड येथे Gra । कोटी 
दुरुस्ती करणे. 

१३ _। पिंपळास, ता. भिवंडी, १.४० | १.४० कोटी 7 7 i 
जि. ठाणे येथील कोटी 
अस्तित्वातील रँपची 
दुरुस्ती व मजबुतीकरण 
करणे व सुशोभिकरण 
करणे 

१४ | ग्रा.पं. रावे अंतर्गत ०.४७ | ०.३० कोटी । ०.१७ हिं शि 
रायगड रावे कोपर येथे कोटी कोटी 
जेट्टी व प्रवासी निवारा 
शेड बोधणे. 

१५ | कुटुरंधुंडा, ता. संगमेश्‍वर, | ०.४१ शि ०.३० कोटी | ०.११ 1. | 
जि. रत्नागिरी येथे कोटी कोटी 
बंदरालगत रस्त्याला 
संरक्षक भिंत बांधणे 

१६ । करंजा बंदर ता. उरण, ०.३३ शि ०.३० कोटी । ०.०३ हिं षि 
जि. रायगड येथे feasts | कोटी कोटी 
घाट चौथरा वाढविणे व 
सुशोभिकरण करणे 

१७ । ग्रा.पं. वढाव अंतर्गत ०.२८ गग ०.२० कोटी । ०.०८ णि al 
कान्होबा येथे जेट्टी व कोटी कोटी 
निवारा ars बांधणे 

१८ । कोंढरीपाडा, ता. उरण, ०.२७ | ०.२० कोटी | ०.०७ शि षि 
जि. रायगड येथील कोटी कोटी 
विसर्जन घाट येथे चौथरा 
वाढविणे 

१९ । करंजा प्रवासी जेट्टी येथे ०.२० | ०.२० कोटी ia शि | 
प्रवासी शोड बांधणे, ता. कोटी 
उरण, जि. रायगड 

२० | मुरबे, ता. रायगड येथे १२.३३ णि १.०० कोटी | ८.०० | ३.३३ णं 
पाईल द्वारे Veta लांबी | कोटी कोटी | कोटी 
वाढविणे. 

२१ | नायगाव, ता. वसई (ठाणे) | ११.२४ (| ४.०० कोटी । ७.२४ ba las 
येथे पाईल जेट्टी बांधणे कोटी कोटी 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


२२ | आरावीता. श्रीवर्धन, जि. | ६.८३ णि ०.३३ कोटी । ६.५० णि शि 
रायगड येथे जेट्टीचे कोटी कोटी 
बांधकाम करणे 

२३ | हरीहरेश्वर, ता. श्रीवर्धन, ६.१३ णि ०.५३ कोटी । ५.६० शि गि 
जि. रायगड येथे जेट्टीचे कोटी कोटी 
बांधकाम करणे 

२४ | न्हावे नवखार, ता. रोहा, ४.९७ णि ४.९७ कोटी ia | 00 i 00 
जि. रायगड येथे जेट्टी कोटी 
बांधणे 

२५ | ator fee, ता. वसई, | ४.८४ २.५० २.३४ कोटी a a ai 
(पालघर) येथे प्रवासी कोटी कोटी 
सुविधांचे बांधकाम करणे 

२६ । निवखोल,येथे जेट्टी ३.१७ ia १.०० कोटी | २.१७ गि ai 
बांधणे, ता. Host, जि. कोटी कोटी 
रत्नागिरी 

२७ । वराठी येथील २.५३ | १.६८ ०.८५ i श्‌ 
अस्तित्वातील जेट्टीचे कोटी कोटी* कोटी 
मजबुतीकरण करणे व 
तत्सम सुविधा पुरविणे, 
ता. महाड, जि. रायगड 

२८ | फुणगुस मोहल्ला, ता. ०.३२ | ०.३२ कोटी हि 7 शि 
संगमेश्‍वर, (रत्नागिरी) कोटी 
फुणगुस मोहल्ला ते 
बंदराकडे जाणारा रस्ता 
काँक्रिटीकरण करणे. 

२९ | फुणगुस येथील खाडी ०.३७ | 0.30 कोटी हि | हिं 
किनारी संरक्षक भिंत कोटी 
बांधण, ता. PTAA, 
जि. रत्नागिरी 

३० | मजरेकाशी, ता. चिपळूण, | ०.४१ शि ०.३० कोटी । ०.११ i हं 
(रत्नागिरी) येथे कोटी कोटी 
जेट्टीलगत संरक्षण भिंत 
बांधणे 

३१ । मजरेकाशी, ता. चिपळूण, | ०.४५ क. ०.३० कोटी । ०.१५ चिं | 
(रत्नागिरी) येथील कोटी कोटी 
जेट्टीची दुरूस्ती करणे. 

३२ | नावडी, ता. संगमेश्वर, ०.५२ ia 0.24 कोटी । ०.२७ | i 
(रत्नागिरी) येथे जेट्टी कोटी कोटी 
दुरुस्ती करणे. 

३३ | सेतवडे चिचबंदर येथील । ०.६० [et ०.६० कोटी पश aa ee 
जेट्टीची दुरुस्ती करणे कोटी 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


२४ जयगड फेरी रप येथील ५.०० ण ०.५० कोटी । ४.५० शि शि 
रस्त्याचे मजबुतीकरण कोटी कोटी 
करणे, ता.जि. रत्नागिरी 
२५ राजपूरी जेट्टी येथे १.२४ शि ०.५० कोटी ०.७४ शि 7 
पाणीपुरवठा व्यवस्था कोटी कोटी 
करणे, ता. मुरुड, जि. 
रायगड 
३६ । मांडवा कोळगाव, ता. ३.०० शि १.०० कोटी | २.०० 7 रि 
अलिबाग, जि. रागयड कोटी कोटी 
येथे जेट्टी व तत्सम सुविधा 
उभारणे 
३७ थळ ता. अलिबाग, जि ५.०० शि ०.५० कोटी । ४.५० शि रि 
रायगड येथील जेट्टी व कोटी कोटी 
टर्मिनल इमारतीपर्यंत 
रस्त्याचे बांधकाम करणे 
एकुण २९९.११ | १३.२७कोटी | १९७.३२ । ७५.९७ | ३.३३ पिं 
कोटी कोटी कोटी | कोटी 


९. सदरील खर्च हा सशर्त स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे सदर निधी खर्च पडल्यानंतर त्यांचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
सागरी मंडळ, मुंबई यांची राहील. 

qo. सदर प्रकल्पासाठी नेमलेले प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (PMC) तसेच संबंधित 
विषयतज्ञ यांनी या प्रकल्पांच्या आराखडयात तसेच अंदाजपत्रकांत सुचविलेले बदल/सुचना यांचा 
समावेश करुन तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी, या अटीस अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

११. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १४/रा.म.१, दिनांक 
०४.०३.२०२४, मत्स्य विभाग टिप्पणी दिनांक ०१.०७.२०२४, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक २५१/का.१४६१, दिनांक २३.०८.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक ४८४/२०२४/व्यय-८ दिनांक ०९.०९.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

१२. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०२४०९१९१९१६५१५३२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
BHARAT 
RAMCHANDRA LANGHI £ 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशामा-०१२४/प्र.क्र.३१/बंदरे-१ 


२) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई. 

३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-१). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


